सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) अपदवीधर संवर्गाची दिनांक 
०१.०४.१९७४ ते ३१.०३.१९९६ या कालावधीच्या 
दिनांक ०१.०८.२००१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या 
अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.३/आस्थापना-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा : (१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-११९४/सीआर-३६/भाग-२, 
दिनांक ०१.०८.२००१ 
(२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे कार्यालयाचे पत्र 
क्र. आस्था-२/ क.अ.पदोन्नती / ६३९७ / २०१९, दिनांक of ऑगस्ट, २०१९ चे पत्र 


शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे परिपत्रक क्र. : ज्येष्ठता-११९४/सीआर ३६/भाग-२/ 
आस्थापना-१, दिनांक ०१.०८.२००१ नुसार कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (अपदवीधर) संवर्गाची 
दिनांक ०१.०४.१९७४ ते ३१.०३.१९९६ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात 
आली होती. सदर ज्येष्ठता यादीमधील श्री. शिवाजी माणिकराव जाठे, कनिष्ठ अभियंता यांनी 
त्यांच्या नावामध्ये सुधारणा करण्याबाबत निवेदन सादर केले असून त्यानुसार श्री. शिवाजी 
माणिकराव जाठे यांच्याबाबत ज्येष्ठता सूचीत केलेल्या सुधारणेचे विवरणपत्र यासोबत जोडण्यात 
आलेले आहे. 
०२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/०9॥॥9.9०५.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२००२२५११०५०६३७१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Satish Kashinath 2 
Hadpe 


(afeat का. हडपे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


(१ सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

(२) सर्व अधीक्षक अभियंते (स्थापत्य) सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, (विद्युत वगळून) 

(३) सर्व कार्यकारी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (संबंधित मुख्य अभियंता यांच्या मार्फत) 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, प्रस्तुत ज्येष्ठता यादीचे सुधारीत विवरण आपल्या 

अधिपत्याखालील सर्व संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावे. 

(४ प्रधान सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.३/आस्थापना-१ 


(१ सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

(६ सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

(७ सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

(८) कक्ष अधिकारी - संगणक कक्ष/आस्थापना-३/सेवा-२३ 

(९ श्री. शिवाजी माणिकराव जाठे, शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आर्वी, 
तहसिल आर्वी, जिल्हा वर्धा. 

(१० निवडनस्ती - आस्थापना-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (अपदवीधर) या संवर्गाच्या सन ०१.०४.१९७४ A ३१.०३.१९९६ या कालावधीमधील अंतिम 


ज्येष्ठतासूची परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता ११९४/सीआर ३६/भाग क्र.२/आस्थापना-१, दि. of ऑगस्ट, Rook मधील 
सेवातपशिलामध्ये दुरुस्ती / सुधारणांबाबतचा तक्‍ता 


(क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.३/आस्था-९, दि. २५.०२.२०२० सोबतचे विवरणपत्र) 


अ. [| ज्येष्ठ नांव मंडळ शैक्षणिक | जन्म दिनांव नियमि कार्यव्ययी जात शिंका 
क्र क्र नांव अहता अस्थायी आस्थापनेवरील । प्रवर्ग 
सुधारित आस्थापनेवरील | नेमणूक दिनांक 
ज्येष्ठता नेमणूक दिनांक 
क्र 
fel २ 3 डु & द | ७ | ८ Et a: “2 
हि १६८७ शिंगं नागपूर षि १२.०१.१९६३ | २१९.०३.१९८४ | ०३.०४.१९८२ | इमाव | रकाना क्र ३ येथी नांव 
“एस.एम.जधे” या ऐवजी “श्री. शिवाजी 
माणिकराव जाठे” अशी दुरस्ती 
करण्यात येत आहे. 


